RNI No.MAHBIL / 2009/ 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष २, अंक १८ ] 


मंगळवार, एप्रिल २६, २०१६ / वैशाख ६, शके १९ ३८ 


[ पृष्ठे ११, किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक २४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 


अनुक्रमणिका 


सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५. - महाराष्ट्र राज्यात अंमलात असलेल्या विवक्षित करविषयक 

कायद्यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम 


पृष्ठे 
१-११ 


दिनांक २५ एप्रिल २०१६ रोजी मा . राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे, प्रसिद्ध 
करण्यात येत आहे . 


नि . ज . जमादार , 
सचिव व विधि परामर्शी, 

महाराष्ट्र शासन , 
विधि व न्याय विभाग . 


सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ . 


( मा . राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर " महाराष्ट्र शासन राजपत्रात " दिनांक २६ एप्रिल २०१६ रोजी 

प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम . ) 


महाराष्ट्र राज्यात अंमलात असलेल्या विवक्षित करविषयक कायद्यांमध्ये 

आणखी सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम . 


ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र राज्यात अंमलात असलेल्या विवक्षित करविषयक 
कायद्यांमध्ये आणखी सुधारणा करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या सदुसष्टाव्या वर्षी, याद्वारे , 
पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे : 


( १) 


भाग चार - २४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , एप्रिल २६, २०१६ / वैशाख ६, शके १९ ३८ 


प्रकरण एक 
प्रारंभिक . 


१ . 


• 


२ . 


" 


संक्षिप्त नाव व 

( १) या अधिनियमास , महाराष्ट्र करविषयक कायदे ( कर बसविणे, सुधारणा व विधिग्राह्यीकरण ) 
प्रारंभ. अधिनियम , २०१६ , असे म्हणावे. 

( २ ) या अधिनियमात, अन्यथा तरतूद करण्यात आली असेल त्या व्यतिरिक्त, 

( क ) १ एप्रिल २०१६ पासून कलमे ५ , ६ व ८ अंमलात येतील ; 
( ख ) १ मे २०१६ पासून कलमे ९, १३, १६ व १७ अंमलात येतील 

( ग ) कलमे २, ३, कलम १० चे पोट -कलम ( १ ) आणि कलम १५ चे पोट -कलम ( २) हे , राज्य 
शासन राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, नियत करील अशा दिनांकास अंमलात येतील आणि वेगवेगळ्या 
तरतुदींसाठी वेगवेगळे दिनांक नियत करता येतील ; 
( घ ) हा अधिनियम , राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकास उर्वरित कलमे अंमलात येतील . 

प्रकरण दोन 

महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम याची सुधारणा . 
सन १ ९ ५८ चा 

महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियमाच्या कलम ३ मध्ये ( यात यापुढे, या प्रकरणात ज्याचानिर्देश १९ ५८ चा 
अधिनियम क्रमांक मोटार वाहन कर अधिनियम असा करण्यात आला आहे ) पोट - कलम ( १ क ) च्या खंड ( क ) मध्ये, ६५ . 
६५ याच्या कलम “ खंड ( क) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी ” या मजकुराने सुरू होणाऱ्या आणि “ तिप्पट दराने बसविण्यात 
३ ची सुधारणा . व वसूल करण्यात येईल . या मजकुराने संपणाऱ्या मजकुराऐवजी, पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल : 

खंड ( अ ) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी , दुसऱ्या अनुसूचीच्या भाग एक किंवा भाग दोन 
मध्ये विनिर्दिष्ट केलेला एकाच वेळी द्यावयाचा कर बसविण्यात व वसूल करण्यात येईल , 

( एक ) खाजगी व्यक्ती, स्थानिक प्राधिकरण , सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था , विद्यापीठ किंवा 
शैक्षणिक परिसंस्था नसेल अशा एखाद्या व्यक्तीने ती राज्यामध्ये वापरात असलेल्या किंवा तिने वापरासाठी 
ठेवलेल्या मोटार सायकलीवर किंवा तिचाकीवर , दुप्पट दराने ; 

(दोन ) आयात केलेल्या मोटार सायकलींवर किंवा तिचाकींवर, दुप्पट दराने. ”. 

३ . मोटार वाहन कर अधिनियमाला जोडलेल्या दुसऱ्या अनुसूचीच्या भाग एक मध्ये , नोंद १ ऐवजी , 
अधिनियम क्रमांक पुढील नोंद दाखल करण्यात येईल : 
६५ याच्या दुसऱ्या 
अनुसूचीची 

१ अनुयान (ट्रेलर ) किंवा जोडगाडी ( साईडकार ) 

ओढून नेण्यासाठी वापरण्यात येत असलेल्या मोटार सायकली 
सुधारणा. 

व तिचाकी, 
( अ ) ज्यांच्या इंजिनाची क्षमता ९९ सीसी पर्यंत रुपये १,५०० या किमान मर्यादेस अधीन , 

वाहनाच्या किंमतीच्या ८ टक्के ; 
( ब ) ज्यांच्या इंजिनाची क्षमता ९९ सीसी पेक्षा रुपये १,५०० या किमान मर्यादेस अधीन , 

जास्त व २ ९९ सीसी पर्यंत असेल तर ; वाहनाच्या किंमतीच्या ९ टक्के ; 
( क ) ज्यांच्या इंजिनाची क्षमता २ ९९ सीसी 

रुपये १,५०० या किमान मर्यादेस अधीन , 
पेक्षा अधिक असेल तर . 

वाहनाच्या किंमतीच्या १० टक्के . 


सन १ ९ ५८ चा 


. 


असेल तर ; 


४ . 


प्रकरण तीन 

महाराष्ट्र ऊस खरेदी कर अधिनियम, १९ ६२ याची सुधारणा. 
सन १ ९ ६२ चा 

महाराष्ट्र ऊस खरेदी कर अधिनियम, १९ ६२ याच्या कलम १२ ब ला , त्याचा पोट- कलम (१ ) असा १९ ६२ चा 
महाराष्ट्र नव्याने क्रमांक देण्यात येईल आणि असा नव्याने क्रमांक दिलेल्या पोट - कलम ( १) नंतर , पुढील पोट -कलम जादा महा . ९. 
अधिनियम क्रमांक दाखल करण्यात येईल : 

९ याच्या कलम 
१२ ब ची सुधारणा . 

( २) भारत सरकारने निर्धारित केलेल्या धोरणानुसार, २०१५-२०१६ या वर्षामध्ये जर अशा साखर 
कारखान्याने कारखाना - निहाय दर्शक निर्यात कोट्याच्या मर्यादेपर्यंत साखर निर्यात केली असेल तर , 
२०१५-२०१६ या वर्षामध्ये साखर कारखान्याला ऊस खरेदीवर देय असलेल्या कराची माफी देता येईल. ". 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल २६, २०१६ / वैशाख ६ , शके १ ९ ३८ 


३ 


प्रकरण चार 


१ ९ ७५ चा 


महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय , व्यापार , आजीविका व नोकऱ्या यांवरील 

कर अधिनियम , १ ९ ७५ याची सुधारणा. 

( १) महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार , आजीविका व नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम, १९ ७५ सन १९ ७५ चा 
महा . १६. ( यात यापुढे, या प्रकरणात , ज्याचा निर्देश , “ व्यवसाय कर अधिनियम 

असा करण्यात आला आहे) याच्या महाराष्ट्र अधिनियम 
कलम ३ मध्ये, पोट - कलम (२ ) नंतर , पुढील पोट - कलम जादा दाखल करण्यात येईल : 

क्रमांक १६ याच्या 

कलम ३ ची 
“ ( ३ ) पोट- कलम ( २) च्या तिसऱ्या परंतुकामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, नावनोंदणीसाठीचा सुधारणा. 
अर्ज हा १ एप्रिल २०१६ आणि ३० सप्टेंबर २०१६ या दरम्यानच्या कालावधीत दाखल केला असेल किंवा 
तो , १ एप्रिल २०१६ रोजी प्रलंबित असेल त्याबाबतीत, ज्या कालावधींकरता त्याची अशी नावनोंदणी 

राहून 
गेली असेल त्या कोणत्याही कालावधीमध्ये या कलमान्वये कर भरण्याचे दायित्व हे १ एप्रिल २०१३ पूर्वीच्या 
कोणत्याही कालावधीबद्दलचे असणार नाही . ”. 


१ 


६ . 


येईल : 


१ ९ ४ ९ चा ६६ . 


व्यवसाय कर अधिनियमाच्या कलम २७ अ मध्ये, खंड ( ग) नंतर, पुढील खंड जादा दाखल करण्यात सन १९ ७५ चा 

महाराष्ट्र अधिनियम 

क्रमांक १६ याच्या 
( ह ) राज्यात नोकरी करणारे आणि केंद्रीय राखीव पोलीस दल अधिनियम , १९ ४९ लागू असलेले , कलम २७ अ ची 
केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे सशस्त्र सदस्य आणि सीमा सुरक्षा दल अधिनियम , १९ ६८ लागू असलेले, सीमा सुधारणा. 
सुरक्षा दलाचे सशस्त्र सदस्य . ”. 


१ ९ ६८ चा ४७. 


७ . 


. 


प्रकरण पाच 
महाराष्ट्र स्थानिक क्षेत्रात मालाच्या प्रवेशावरील कर अधिनियम, २००२ याची सुधारणा. 
२००३ चा 

महाराष्ट्र स्थानिक क्षेत्रात मालाच्या प्रवेशावरील कर अधिनियम, २००२ याच्या कलम ६ नंतर, पुढील सन २००३ चा 
महा . ४. कलम समाविष्ट करण्यात येईल 

महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ४ मध्ये 
कलम ६ क 
समाविष्ट करणे. 


“ 


२००५ चा 


महा . ९ . 


६ क. या अधिनियमाच्या आणि याबाबतीत त्याखाली केलेल्या नियमांच्या तरतुदींना अधीन राहून, महाराष्ट्र मूल्यवर्धित 
या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ, महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ याच्या आणि त्याखाली केलेल्या कर अधिनियम , 
नियमांच्या तरतुदींचा जेथवर विवरणे इलेक्ट्रानिक पद्धतीने भरणे, कराचाकिंवा या अधिनियमाअन्वये देय असलेल्या 

२००२ अणि 

त्याखाली केलेल्या 
कोणत्याही रकमेचा इलेक्ट्रानिक भरणा किंवा इलेक्ट्रॉनिक अर्ज, अपील किंवा इतर कोणतेही इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवज 

नियमांच्या विवक्षित 
यांच्याशी संबंध असेल तेथवर, त्या तरतुदी, योग्य त्या फेरफारांसह लागू असतील. ”. 

तरतुदी लागू असणे . 


प्रकरण सहा 


२००५ चा 


~ 


" 


महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ याची सुधारणा. 

महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ (यात यापुढे, या प्रकरणात, ज्याचानिर्देश “ मूल्यवर्धित सन २००५ चा 
महा . ९. कर अधिनियम असा करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ८ मध्ये , पोट-कलम (३ग ) नंतर, पुढील महाराष्ट्र अधिनियम 
पोट - कलम समाविष्ट करण्यात येईल : 

क्रमांक ९ याच्या 

कलम ८ ची 
( ३५ ) राज्य शासनास, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे आणि उक्त सुधारणा. 
आदेशामध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा शर्ती, अपवाद व निर्बंध यांना अधीन राहून आदेशात विनिर्दिष्ट 
केलेल्या दिनांकापासून, सूत पांजणी व विणणी यात अंतर्भूत असलेल्या मालाच्या स्वरूपातील मालमत्तेच्या 
हस्तांतरणा वरील कर प्रदानातून पूर्णपणे किंवा अंशतः सूट देता येईल. ". 


. 


९ . मूल्यवर्धित कर अधिनियमाच्या कलम १० मधील , पोट - कलम ( ९ ) मध्ये, “ पोट - कलम ( २ ) अन्वये सन २००५ चा 
नेमलेले सर्व अधिकारी व सर्व व्यक्ती ” या मजकुरानंतर , “ आणि कलम ५५ अन्वये घटित केलेले आगाऊ 

महाराष्ट्र अधिनियम 
अधिनिर्णय प्राधिकरण ” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल . 

क्रमांक ९ याच्या 
कलम १० ची 
सुधारणा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल २६ , २०१६ / वैशाख ६, शके १ ९ ३८ 


सन २००५ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम 


क्रमांक ९ याच्या 


कलम १६ ची 


सुधारणा. 


१०. मूल्यवर्धित कर अधिनियमाच्या कलम १६ मध्ये , 
(१) पोट - कलम ( ३ ) मधील , विद्यमान परंतुकाऐवजी, पुढील परंतुके दाखल करण्यात येतील : 

“ परंतु , 
( एक ) अर्ज अपूर्ण आहे, किंवा 

( दोन ) नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यासाठी विहित केलेले दस्तऐवज विभागाच्या संकेतस्थळावर म्हणजे 
डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एमएएचएव्हीएटी.जीओव्ही.इन ( WWW.Mahavat.gov.in) यावर अपलोड केलेले 
नाहीत , किंवा 

( तीन ) असे दस्तऐवज , अर्जात अंतर्भूत असलेल्या माहितीशी सुसंगत नाहीत किंवा सुवाच्य 
किंवा 


नाहीत , 


( चार) विहित केलेल्या शर्ती पूर्ण केलेल्या नाहीत , 

असे दिसून आल्यास , विहित प्राधिकरणास , अर्जदाराला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी न देता 
अर्ज नाकारल्याचा आदेश पारीत करता येईल आणि त्यानुसार विहित रीतीने अर्जदारास कळविता येईल : 

परंतु असे की , अर्जदार, असा अर्ज नाकारल्याचा आदेश मिळाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या 
आत अशा अर्ज नाकारल्याच्या आदेशात कळविलेल्या सर्व विसंगती 

दूर 

करील आणि जर असे अनुपालन 
विहित प्राधिकरणाने मान्य केले तर पहिल्या परंतुकाअन्वये पूर्वी नाकारलेला अर्ज पूर्ववत करण्यात 
येईल . तथापि , अर्जदार या परंतुकाअन्वये फक्त एकदाच विसंगती दूर करण्यास पात्र असेल. 
( २) पोट - कलम ( ६ ) मधील दुसऱ्या परंतुकाऐवजी, पुढील परंतुक दाखल करण्यात येईल 

“ परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, 
( क ) स्वेच्छेने नोंदणी करवून घेतल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत धंदा सुरू केला नाही, किंवा 

ख ) लबाडीने किंवा वस्तुस्थितीचा विपर्यास करून नोंदणी घेतली आहे , 

याबद्दल आयुक्ताची खात्री झाली तर, त्या व्यक्तीस आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्या 
नंतर, आयुक्तास नियमानुसार ठरवील अशा दिनांकापासून त्याचे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करता येईल. 
११. मूल्यवर्धित कर अधिनियमाच्या कलम २० मध्ये , पोट -कलम ( ४ ) मधील , 

( १ ) खंड ( क ) मध्ये, “ ज्या वर्षात उक्त विवरण सादर केले असेल त्या वर्षाच्या समाप्ती 
पासून दहा महिन्यांचा कालावधी संपण्यापूर्वी ” या मजकुराऐवजी, “ ज्या वर्षासाठी उक्त विवरण दाखल 
केले असेल त्या वर्षाच्या , कलम ६१, अन्वये लेखापरीक्षा अहवाल सादर करण्याचा विहित कालावधी 
संपण्यापूर्वी, ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 

( २) परंतुकातील “ उपरोक्त प्रत्येकी खंड ( क ) किंवा, यथास्थिति, ” हा मजकूर वगळण्यात 
येईल . 


. 


सन २००५ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ९ याच्या 
कलम २० ची 

सुधारणा. 


. 


सन २००५ चा 


महाराष्ट्र अधिनियम 


क्रमांक ९ याच्या 
कलम २३ ची 

सुधारणा. 


१२. मूल्यवर्धित कर अधिनियम याच्या कलम २३ मध्ये, 

( १ ) पोट - कलम ( २) नंतर , पुढील पोट - कलम समाविष्ट करण्यात येईल : 

( २क ) नोंदणीकृत व्यापाऱ्याने १ एप्रिल २०१२ रोजी किंवा त्यानंतर सुरू होणाऱ्या 
कालावधीसाठी कोणत्याही वर्षाची सर्व विवरणे कलम २० च्या पोट - कलम ( ४ ) च्या खंड ( क ) 
अन्वये सुधारित विवरण दाखल करावयाच्या विहित कालावधीत दाखल केली असतील आणि या 
विवरणांनुसार करदेखील उक्त कालावधीत प्रदान केला असेल आणि अशा व्यापाऱ्याने दाखल केलेली 
विवरणे बिनचूक व परिपूर्ण आहेत याबद्दल आयुक्ताची खात्री पटली असेल तर तो अशा विवरणांच्या 
आधारे अशा व्यापाऱ्याच्या देय कराच्या रकमेचेनिर्धारण करील : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल २६ , २०१६ / वैशाख ६, शके १ ९ ३८ 


را 


परंतु , अशा विवरणांशी संबंधित कालावधीचा अंतर्भाव असलेल्या वर्षाच्या समाप्तीपासून चार 
वर्षांच्या आत असा कोणताही निर्धारण आदेश पारित करण्यात आलेला नसेल तर अशी विवरणे स्वीकृत 
केली असल्याचे मानण्यात येईल . ” 


( २) पोट -कलम ( ५ ) नंतर , पुढील पोट - कलमे दाखल करण्यात येतील : 

( ५ क ) पोट- कलम ( २ ), ( ३ ), ( ४ ) किंवा, यथास्थिति पोट -कलम ( ५ ) अन्वये कार्यवाही 
सुरू केल्यानंतर , आयुक्तास, व्यापाऱ्याने सादर केलेले किंवा यथास्थिति , विभागाकडे उपलब्ध असलेले 
सर्व दस्तऐवज किंवा पुरावे विचारात घेतल्यानंतर, संबंधित पोट-कलमान्वये निर्धारण आदेश पारित 
करण्यापूर्वी, व्यापाऱ्याला विहित नमुन्यातील सूचनेद्वारे, कर दयित्वाबाबतच्या निरीक्षणाची माहिती 
पाठविता येईल . अशी माहिती व्यापाऱ्याला ज्या पोट -कलमान्वयेनिर्धारण आदेश काढता येऊ शकेल 
त्या संबंधित पोट - कलमांतर्गत निर्धारणासाठीच्या मुदतीचा कालावधी समाप्त होण्याच्या दिनांकाच्या 
सहा महिन्यांच्या आत विहित रीतीने कळविण्यात येईल . जर व्यापारी सूचनेतील सर्व अभिप्रायांशी 
सहमत असेल आणि त्याने विवरण किंवा यथास्थिति , कलम २० च्या पोट - कलम ( ४ ) च्या खंड 
( ग ) अनुसार सुधारित विवरण दाखल केले असेल आणि तसेच अशा विवरणानुसार कराचे तसेच 
लागू असलेल्या व्याजाचे पूर्ण प्रदान केले असेल तर , या पोट -कलमान्वये विहित केलेल्या रीतीने 
मान्यता आदेश काढण्यात येईल आणि निर्धारणाची कार्यवाही समाप्त झाली असल्याचे मानण्यात 
येईल . 


( ५ ख ) पोट- कलम ( ५ क ) च्या तरतुदी या दिनांक १ एप्रिल २०१६ रोजी प्रलंबित असलेल्या , 
पोट -कलम ( २), (३), ( ४ ) किंवा, यथास्थिति ( ५) खालील निर्धारण -कार्यवाहीस देखील लागू 

असतील. ”. 
१३. मूल्यवर्धित कर अधिनियमाच्या कलम २६ मध्ये, पोट- कलम ( १) मधील खंड ( ग) मध्ये, “ अपर सन २००५ चा 
आयुक्ताने ” या मजकुराऐवजी “ अपर आयुक्त, आगाऊ अधिनिर्णय प्राधिकरण, याने ” हा मजकूर क्रमांक ९ याच्या 

महाराष्ट्र अधिनियम 
दाखल करण्यात येईल . 

कलम २६ ची 

सुधारणा. 
१४. मूल्यवर्धित कर अधिनियमाच्या कलम २८ नंतर , पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल व ते 
सन २००५ चा 
दिनांक १ एप्रिल २०११ पासून समाविष्ट करण्यात आले असल्याचे मानण्यात येईल : 

महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ९ यात कलम 
२८ क समाविष्ट 

करणे. 
२८ क . या अधिनियमाखालील कोणत्याही कार्यवाहीच्या दरम्यान , जर आयुक्ताचे मत असेल रास्त बाजार 
की , कोणत्याही व्यापाऱ्याने केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराची विक्री किंमत ही व्यापाऱ्यांच्या विहित केलेल्या मुल्यानुसार कर 

दायित्व निश्चित 
वर्गासाठी, एखाद्या वस्तुकरिता विहित करण्यात आलेल्या रास्त बाजार मूल्यापेक्षा कमी असेल की , ज्यामुळे करणे. 
अशा विक्रीवर किंवा खरेदीवर अन्यथा देय झाला असता अशा करापेक्षा कमी कर भरण्यास तो पात्र होत 
असेल तर आयुक्त उक्त कार्यवाहीखाली आदेश पारित करताना अशा व्यवहाराच्या रास्त बाजार मुल्यानुसार 
करदायित्वाची निश्चिती करील . ” . 


“ 


. 


१५. मूल्यवर्धित कर अधिनियमाच्या कलम ३१ मध्ये, 

सन २००५ चा 

महाराष्ट्र 
( १) पोट - कलम ( ४ ) ऐवजी , पुढील पोट-कलम दाखल करण्यात येईल : 

अधिनियम क्रमांक 

९ याच्या कलम 
“( ४ ) या कलमाच्या तरतुदींनुसार दिनांक १ एप्रिल २०१६ रोजी किंवा त्यानंतर वजा केलेली ३१ ची सुधारणा. 
आणि राज्य शासनाला प्रदान केलेली कोणतीही रक्कम किंवा कोणतीही एकूण रक्कम ही , 

( एक ) नियोक्त्याला उक्त पुरवठा करणाऱ्या व्यक्तीस केलेल्या कराचे प्रदान असल्याचा 
दावा करता येईल , किंवा 

( दोन ) जर संबंधित कंत्राटाच्या बाबतीत उप- कंत्राट देण्यात आले असेल तर , विहित रीतीने 

उप -कंत्राटदाराकडे जमा रक्कम म्हणून हस्तांतरित करता येईल . 
भाग चार – २४–२ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल २६, २०१६ / वैशाख ६, शके १ ९ ३८ 


ज्या कालावधीत कराची वजात करणाऱ्या व्यक्तीने मुख्य कंत्राटदारास कर प्रदानाबाबतचे प्रमाणपत्र 
दिले असेल अशा कालावधीतील अशा जमा रकमेचा किंवा एकूण जमा रकमेचा दावा करण्यास 
मुख्य कंत्राटदार पात्र असेल. मुख्य कंत्राटदाराने जमा रक्कम ज्या कालावधीत हस्तांतरित केली असेल , 
अशा कोणत्याही कालावधीत किंवा नंतरच्या कोणत्याही कालावधीत उप -कंत्राटदारास अशा जमा 
रकमेचा दावा करता येईल . ”; 
( २) पोट -कलम ( ७ ) नंतर , पुढील पोट -कलम समाविष्ट करण्यात येईल : 

" (८ ) मूळ स्त्रोतातून कराची वजात करण्यास पात्र असलेला प्रत्येक नियोक्ता हा , विक्रीकर 
वजात लेखा क्रमांक नेमून देण्यासाठी आयुक्ताकडे विहित रीतीने अर्ज करील. त्याच्याकडून सादर करावयाच्या 
कागदपत्रांमध्ये , विवरणपत्रांमध्ये आणि विवरणांमध्ये तो क्रमांक नमूद करण्यात येईल : 

परंतु, जर या अधिनियमाअन्वये नियोक्त्याची नोंदणी करण्यात आली असेल तेव्हा त्यास या 
पोट - कलमाअन्वये अर्ज करण्याची आवश्यकता असणार नाही. ”; 

( ३ ) पोट-कलम (९) मध्ये “ वजा करण्यात आला असेल ” या मजकुरानंतर, “ आणि तो , उप 
कंत्राटदाराकडे हस्तांतरित केलेला नसेल ” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल , आणि “ सांगण्यात येणार 
नाही ” या मजकुरानंतर , “ त्याचप्रमाणे, उप-कंत्राटदारास, ज्या मर्यादेपर्यंत त्याच्याकडे कर हस्तांतरित करण्यात 
आला असेल त्या मर्यादेपर्यंत त्याला स्वतःला कर भरण्यास सांगण्यात येणार नाही. ” हा मजकूर समाविष्ट 
करण्यात येईल 
( ४ ) पोट -कलम (९ ) नंतर , पुढील पोट -कलमे जादा दाखल करण्यात येतील 

( १० ) ज्या नियोक्त्याने या कलमाच्या तरतुदींन्वये कोणत्याही कालावधीतील कोणतीही रक्कम 
वजात करून ती प्रदान केली असेल असा नियोक्ता उक्त कालावधीसाठीचेविवरण विहित अशा दिनांकापर्यंत, 
विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात व अशा रीतीने दाखल करील. 
( ११ ) या कलमाअन्वये विवरणपत्र सादर करण्याऱ्या नियोक्त्याच्या विवरणपत्रात कोणतीही 

चूक 
असल्याचेकिंवा सदोष विवरणपत्र असल्याचे आढळून येईल त्या नियोक्त्यास, ते विवरणपत्र ज्या वर्षाशी 
संबंधित असेल ते वर्ष संपल्यापासून नऊ महिन्यांचा कालावधी समाप्त होईपर्यंत किंवा समाप्त होण्यापूर्वी 
उक्त विवरणपत्रात अंतर्भूत असलेल्या कालावधीच्या संबंधातील सुधारित विवरणपत्र सादर करता येईल . 

( १२) पोट - कलम ( ८ ) अन्वये आवश्यक केल्याप्रमाणे विक्रीकर वजात लेखा क्रमांकासाठी अर्ज 
करण्यात नियोक्त्याने 

कसूर केली असेल त्याबाबतीत, नियोक्त्याला आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी 
संधी दिल्यानंतर , ज्या कालावधीपर्यंत नियोक्त्याने विक्रीकर वजात लेखा क्रमांक प्राप्त केला नसेल त्या 
कालावधीची त्या नियोक्त्याकडून वजात करण्यायोग्य कराच्या रकमेइतकी रक्कम शास्तीच्या रूपाने 
आयुक्तास , त्या नियोक्त्यावर लादता येईल. 

( १३ ) पोट-कलम ( १० ) अन्वये तरतूद केल्याप्रमाणे , नियोक्त्याने विहित कालावधीच्या आत 
विवरण दाखल करण्यात कसूर केली असेल त्याबाबतीत आयुक्त , त्याच्यावर पाच हजार रुपयांपर्यंत 
असेल अशी रक्कम शास्ती 

म्हणून 

लादील. ” . 
१६. मूल्यवर्धित कर अधिनियमामध्ये, कलम ५५ ऐवजी, पुढील कलम दाखल करण्यात येईल 


“ 


~ 


. 


: 


" 


सन २००५ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम 

क्रमांक ९ याच्या 
कलम ५५ ऐवजी 

बदली कलम 
दाखल करणे. 


आगाऊ अधिनिर्णय . 


“ ५५. (१) अर्जदाराला विहित केलेल्या प्रश्नांवर आगाऊ अधिनिर्णयासाठी आयुक्ताकडे अर्ज करता 
येईल. 


( २) या कलमाअन्वये आगाऊ अधिनिर्णय प्राप्त करू इच्छिणाऱ्या अर्जदारास ज्याबाबत आगाऊ 
अधिनिर्णयाची मागणी करण्यात आली असेल असा , पोट - कलम (१ ) अन्वये विहित केलेला कोणताही 
प्रश्न नमूद असणारा अर्ज, विहित नमुन्यात व विहित रीतीने आयुक्ताकडे करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल २६ , २०१६ / वैशाख ६, शके १ ९ ३८ 


७ 


. 


( ३ ) आयुक्त, आगाऊ अधिनिर्णय देण्यासाठी राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, सहआयुक्ताच्या दर्जापेक्षा 
कमी दर्जा नसलेल्या तीन अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेले आगाऊ अधिनिर्णय प्राधिकरण घटित करील. 
तो अशा आगाऊ अधिनिर्णय प्राधिकरणाकडे पोट -कलम (१ ) अन्वये विहित केलेल्या प्रश्नांपैकी कोणताही 
प्रश्न किंवा, यथास्थिति सर्व प्रश्न सोपवू शकेल . 

( ४ ) आयुक्तास , कलम ५६ अन्वये केलेला कोणताही अर्ज किंवा अशा अर्जातील प्रश्न , आणि 
ही सुधारणा 

अंमलात येण्याच्या दिनांकास प्रलंबित असलेला प्रश्न किंवा, यथास्थिति , कोणत्याही प्रकारातील 
अर्ज आगाऊ अधिनिर्णय प्राधिकरणाकडे सोपवता येईल . 

( ५ ) आयुक्त किंवा, यथास्थिति , आगाऊ अधिनिर्णय प्राधिकरण , नियमांच्या अधीन राहून , आयुक्ताने 
किंवा, यथास्थिति आगाऊ अधिनिर्णय प्राधिकरणाने अर्ज स्वीकारल्याच्या दिनांकापासून नव्वद दिवसांच्या 
आत, आगाऊ अधिनिर्णय देईल . 

(६ ) अर्ज सादर केल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत अर्जदाराला त्याचा अर्ज मागे घेता 
येईल. 


~ 


. 


( ७ ) ( क ) जेथे अर्जात उपस्थित केलेला प्रश्न 

( एक ) अर्जदाराच्या संबंधात , न्यायाधिकरणापुढे, मुंबई उच्च न्यायालयापुढे किंवा, यथास्थिति , 
सर्वोच्च न्यायालयापुढे आधीच प्रलंबित असेल, किंवा 

( दोन ) वरवर पाहता कर टाळण्यासाठीच निर्माण केला असेल, अशा व्यवहाराशी किंवा बाबीशी 
संबधित असेल, 
त्याबाबतीत , तसा कोणताही अर्ज स्वीकारला जाणार नाही. 

( ख ) आयुक्तास किंवा, यथास्थिति , आगाऊ अधिनिर्णय प्राधिकरणास विहित केलेल्या रितीने , 
संबंधित अधिकाऱ्याकडून अहवाल मागविता येईल . 


(ग ) अर्ज स्वीकारण्यासंबंधी तो अर्ज सादर केल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत 
अर्जदाराला कळविण्यात येईल . 


( घ ) अर्जदाराला आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्याखेरीज या पोट- कलमाअन्वये 
कोणताही अर्ज फेटाळण्यात येणार नाही आणि जेथे अर्ज फेटाळण्यात आला आहे तेथे आदेशामध्ये 
असा अर्ज फेटाळण्याच्या कारणांची नोंद करण्यात येईल . 


( ८ ) ( क ) आयुक्ताचा आगाऊ अधिनिर्णय तशाच परिस्थितीत असलेल्या व्यक्तींच्या बाबतीत 
अपील प्राधिकरणासह सर्व अधिकाऱ्यांना किंवा, यथास्थिति , आगाऊ अधिनिर्णय प्राधिकरणास बंधनकारक 
असेल . 


( ख ) तशाच परिस्थितीत असलेल्या व्यक्तींच्या बाबतीत आगाऊ अधिनिर्णय प्राधिकरणाचा आगाऊ 
अधिनिर्णय , आयुक्ताव्यतिरिक्त अपील प्राधिकाऱ्यासह सर्व अधिकाऱ्यांना बंधनकारक असेल. 


(९ ) आयुक्तास किंवा, यथास्थिति , आगाऊ अधिनिर्णय प्राधिकरणास आगाऊ अधिनिर्णयापूर्वी 
कोणत्याही विक्रीच्या किंवा खरेदीच्या बाबतीत अर्जदाराच्या दायित्वास किंवा, परिस्थितीनुसार तसे करणे 
समर्थनीय असेल तर तशाच परिस्थितीत असलेल्या इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या दायित्वास बाधा येणार 
नाही, असा निर्देश देता येईल . 


भाग चार – २४–२अ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल २६, २०१६ / वैशाख ६, शके १ ९ ३८ 


. 


( १० ) आगाऊ अधिनिर्णय आदेशाच्या विरोधात न्यायाधिकरणाकडे अपील दाखल करता येईल आणि 
ते विहित केलेल्या शर्तीच्या अधीन असेल. 

( ११) या अधिनियमात काहीही अंतर्भूत असले तरी, अर्जदारास आगाऊ अधिनिर्णय आदेश मिळाल्याच्या 
दिनांकापासून तीस दिवसांचा कालावधी समाप्त झाल्याच्या दिनांकानंतर कोणत्याही परिस्थितीत कोणतेही 
अपील विचारार्थ स्वीकारण्यात येणार नाही. 

(१२ ) आगाऊ अधिनिर्णय प्राधिकरणाने दिलेला आगाऊ अधिनिर्णय आदेश , आयुक्ताने कलम १० 
च्या पोट -कलम (१० ) अन्वये दिलेले कोणतेही निर्देश किंवा, यथास्थिति , सूचना यांना आणि त्यावेळी कलम 
५६ अस्तित्वात असेल तर त्याअन्वये आयुक्ताने दिलेल्या कोणत्याही आदेशास अधीन राहून 

असेल . 
( १३ ) आयुक्त किंवा, यथास्थिति , आगाऊ अधिनिर्णय प्राधिकरण स्वतःहून अभिलेखामधून दिसून 
येणारी कोणतीही चूक दुरुस्त करील आणि संबंधित अधिकाऱ्यामार्फत अशा प्रकारे निर्गमित केलेल्या आदेशाची 
अंमलबजावणी करण्यापूर्वी दिलेल्या कोणत्याही आदेशात दुरुस्ती करील . अर्जदार देखील उक्त आदेश 
मिळाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत अशी चूक आयुक्त किंवा, यथास्थिति , आगाऊ अधिनिर्णय 
प्राधिकरणाच्या निदर्शनास आणून देईल : 

परंतु , अर्जदाराला आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्याखेरीज अशी कोणतीही दुरुस्ती करण्यात 
येणार नाही : 

परंतु आणखी असे की , या पोट - कलमान्वये अर्जदाराला आगाऊ अधिनिर्णय मिळाल्याच्या दिनांकापासून 
साठ दिवसांच्या कालावधीच्या आत आदेश पारित करण्यात येईल . 

( १४ ) ( क ) आयुक्त , स्वतःहून महसुलाच्या हितास जेथवर बाधक ठरत असेल तेथवर उक्त 
अधिनिर्णय चुकीचा आहे किंवा कसे या विषयी तपासणी करण्यासाठी आगाऊ अधिनिर्णय प्राधिकारणाद्वारे 
निर्गमित केलेल्या कोणत्याही आगाऊ अधिनिर्णयाचे अभिलेख मागवील. आयुक्त, विहित नमुन्यात अर्जदारावर 
नोटीस बजावून त्याला न्याय्य व योग्य वाटेल त्याप्रमाणे असे आदेश देईल . 

( ख ) आयुक्तास , स्वतःहून कारणे लेखी नमूद करून या कलमान्वये त्याने दिलेल्या आगाऊ 
अधिनिर्णयाचे पुनर्विलोकन देखील करता येईल आणि त्याला न्याय्य व योग्य वाटेल त्याप्रमाणे असा आदेश 
पारित करता येईल. तथापि , या खंडाअन्वये कोणत्याही कार्यवाहीस सुरुवात करण्यापूर्वी, आयुक्त राज्य 
शासनाची पूर्व परवानगी मिळवील . कलम ५६ खालील आदेशाच्या विरुद्ध जेव्हा आगाऊ अधिनिर्णय आदेश 
देण्याचे आयुक्ताने प्रस्तावित केले असेल तेव्हा सुद्धा अशी परवानगी मागितली जाईल . 

( ग ) आयुक्तास , पुनर्विलोकनापूर्वी केलेल्या कोणत्याही विक्रीच्या किंवा खरेदीच्या बाबतीत ज्याच्या 
प्रकरणात पुनर्विलोकन केले आहे त्या व्यक्तीच्या दायित्वास बाधा येणार नाही आणि त्याचप्रमाणे परिस्थितीनुसार 
तसे करणे समर्थनीय असेल तर, त्याच परिस्थितीत असलेल्या कोणत्याही इतर व्यक्तीच्या दायित्वास 
बाधा येणार नाही, असा निर्देश देता येईल . 

( घ ) ( एक ) आगाऊ अधिनिर्णयाचा दिनांक अंतर्भूत होणाऱ्या वर्षाच्या अखेरपासून सहा महिन्यांचा 
कालावधी समाप्तीनंतर खंड ( क ) अन्वये ; 

( दोन ) खंड ( ख ) अन्वये ज्यामध्ये राज्य शासन कार्यवाही सुरू करण्यास परवानगी देईल त्या महिन्याच्या 
अखेरपासून तीन महिन्याचा कालावधी समाप्तीनंतर खंड ( ख ) अन्वये , 

कोणताही आदेश देता येणार नाही : 

परंतु, अर्जदाराला आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्याखेरीज या पोट -कलमान्वये कोणताही 
आदेश देता येणार नाही . 

(१५ ) अनुसरावयाच्या कार्यपद्धतीशी संबंधित विनियम आयुक्त तयार करेल. ”. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल २६, २०१६/ वैशाख ६, शके १ ९ ३८ 


९ 


१७. मूल्यवर्धित कर अधिनियमाचे कलम ५६ वगळण्यात येईल . 


सन २००५ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ९ याचे 
कलम ५६ वगळणे. 


- 


१८. मूल्यवर्धित कर अधिनियम याच्या कलम ७० मध्ये, पोट- कलम ( २) नंतर , पुढील पोट - कलम सन २००५ चा 
जादा दाखल करण्यात येईलः 

महाराष्ट्र अधिनियम 

क्रमांक ९ याच्या 
( ३ ) या कलमात तरतूद केल्याप्रमाणे विहित केलेल्या कालावधीमध्ये माहिती सादर करण्यास कलम ७० ची 
कसूर करील अशी कोणतीही व्यक्ती, शास्ती म्हणून एक लाख रुपयांहून अधिक नसेल इतकी रक्कम 

सुधारणा. 
आणि दोन महिन्यांहून अधिक कालावधीसाठी कसूर करण्याचे चालू ठेवल्यास, अशी 

कसूर करण्याचे 

चालू 
ठेवल्याच्या प्रत्येक दिवसासाठी आणखी एक हजार रुपये एवढी आणखी शास्ती देण्यास पात्र असेल . ”. 

१ ९. मूल्यवर्धित कर अधिनियम याच्या कलम ८८ मधील, खंड ( क -१) मध्ये, “ विशाल युनिटाला ” या सन २००५ चा 
मजकुरानंतर “ अतिविशाल युनिटाला ” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल . 

महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ९ याच्या 
कलम ८८ ची 

सुधारणा. 
२०. मूल्यवर्धित कर अधिनियम याच्या कलम ८९ मधील पोट - कलम ( ३) व ( ४ ) ऐवजी, पुढील पोट- सन २००५ चा 
कलमे दाखल करण्यात येतील : 

महाराष्ट्र अधिनियम 

क्रमांक ९ याच्या 
( ३) पोट - कलम ( ३ क ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या व्यापाराने दिलेल्या बीजकात पात्रता प्रमाणपत्रात कलम ८ ९ ची 
समाविष्ट असलेल्या घोषित मालाव्यतिरिक्त अन्य मालाच्या संबंधात विहित केलेल्या घोषणेचा अंतर्भाव सुधारणा. 
केलेला असेल. 

( ३ क ) पोट-कलम ( ३) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले निबंध पुढील बाबींना लागू असतील, 

( एक ) वैध ओळख प्रमाणपत्र धारण करणारे विशाल युनिट किंवा, यथास्थिति , अतिविशाल 
युनिट ; 

(दोन ) सामूहिक प्रोत्साहन योजना, १९९ ३ अंतर्गत विलंबीत कर प्रदानाच्या रूपाने प्रोत्साहनांचा 
उपभोग घेणारे हक्कविषयक प्रमाणपत्र धारण करणारे अतिमोठे युनिट किंवा, यथास्थिति विशाल युनिट ; 

( तीन ) खंड ( एक ) व (दोन ) मध्ये नमूद केलेल्या व्यापाऱ्यांनी मूलतः उत्पादित केलेल्या मालाची 
खरेदी करणारा लगतचा खरेदीदार किंवा, यथास्थिति , नंतरचे खरेदीदार. 

( ४ ) जेव्हा पोट- कलम ( ३ क ) मध्ये नमूद केलेल्या एखाद्या व्यापाऱ्याने त्याला लागू असणाऱ्या विहित 
केलेल्या घोषणेचा बिजकात समावेश करण्यास कसूर केली तर , त्याला आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी 
दिल्यानंतर, लेखी आदेशाद्वारे , त्याने देय असलेल्या कोणत्याही करासह , उक्त बीजकामध्ये अंतर्भूत असलेल्या 
कराच्या रकमेइतकी शास्ती आयुक्त त्याच्यावर लादील. ". 


प्रकरण सात 


२००६ चा 


महा. ४३. तक्त्यात, 


महाराष्ट्र लॉटऱ्यांवरील कर अधिनियम, २००६ याची सुधारणा. 
२१ . महाराष्ट्र लॉटऱ्यांवरील कर अधिनियम , २००६ याच्या कलम ३ मधील पोट -कलम (१ ) च्या सन २००६ चा 

महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 

४३ याच्या कलम 
( क ) नोंद १ मधील स्तंभ ( ३ ) मध्ये, “६०,००० ” या मजकुराऐवजी “ ७०,००० ” हा मजकूर दाखल करण्यात 

३ ची सुधारणा. 


येईल ; 


( ख ) नोंद २ मधील स्तंभ (३ ) मध्ये, “१,२५,००० ” या मजकुराऐवजी “ १,५०,००० ” हा मजकूर दाखल 
करण्यात येईल 


.. 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल २६, २०१६ / वैशाख ६, शके १ ९ ३८ 


.. 


( ग ) नोंद ३ मधील स्तंभ ( ३ ) मध्ये , “ २,५०,००० ” या मजकुराऐवजी “३,५०,००० ” हा मजकूर दाखल 
करण्यात येईल ; 

( घ ) नोंद ४ मधील स्तंभ ( ३) मध्ये , “१२,००,००० ” या मजकुराऐवजी “१४,००,००० ” हा मजकूर दाखल 
करण्यात येईल . 


प्रकरण आठ 


विधिग्राह्यीकरण व व्यावृत्ती 
विधिग्राह्यीकरण व २२. (१ ) कोणत्याही न्यायालयाचा किंवा न्यायाधिकरणाचा कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा किंवा आदेश 
व्यावृत्ती. यामध्ये एतद्विरूद्ध काहीही अंतर्भूत असले तरी, महाराष्ट्र करविषयक कायदे ( कर बसविणे, सुधारणा व २०१६ चा 

विधिग्राह्यीकरण ) अधिनियम , २०१६ (यात यापुढे, या कलमात, ज्याचा निर्देश “सुधारणा अधिनियम ” असा करण्यात महा. १५. 
आला आहे) याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी, महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ (यात यापुढे, या कलमात, २००५ चा 
ज्याचा निर्देश “ मूल्यवर्धित कर अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या तरतुदींअन्वये कोणत्याही व्यापाऱ्याने महा . ९. 
वा व्यक्तीने केलेल्या विक्री किंवा खरेदीबाबत केलेले कराचे कोणतेही निर्धारण, पुनर्विलोकन, आकारणी वा वसुली 
अथवा असे निर्धारण , पुनर्विलोकन , आकारणी वा वसुली यासंबंधात केलेली कोणतीही कार्यवाही किंवा गोष्ट ही, 
जणू काही असे निर्धारण, पुनर्विलोकन , आकारणी वा वसुलीकिंवा कार्यवाही किंवा गोष्ट ही, सुधारणा अधिनियमाद्वारे 
सुधारणा करण्यात आलेल्या मूल्यवर्धित कर अधिनियमाअन्वये यथोचितरीत्या केलेली, हाती घेण्यात आलेली 
किंवा करण्यात आलेली होती असे समजून वैध आणि प्रभावी असल्याचे समजण्यात येईल, आणि तद्नुसार , 

( क ) अशा कोणत्याही कराचेनिर्धारण, पुनर्विलोकन, आकारणी किंवा वसुली यांच्या संबंधात राज्य 
शासनाने किंवा राज्य शासनाच्या कोणत्याही अधिकाऱ्यानेकिंवा इतर कोणत्याही प्राधिकाऱ्याने केलेली सर्व 
कृती, कार्यवाही किंवा गोष्टी ह्या , सर्व प्रयोजनासाठी, नेहमीच कायद्यानुसार केल्याच्या आणि करण्यात आल्याच्या 
समजण्यात येतील ; 

ख ) अशा रीतीने भरण्यात आलेल्या कोणत्याही कराच्या परताव्यासाठी कोणताही दावा , अपील , 
अर्ज किंवा इतर कार्यवाही कोणत्याही न्यायालयात किंवा कोणतेही न्यायाधिकरण , अधिकारी किंवा इतर 
प्राधिकारी यांच्यापुढे दाखल करण्यात येणार नाही किंवा चालू ठेवण्यात येणार नाही ; आणि 

( ग) कोणतेही न्यायालय , न्यायाधिकरण , अधिकारी किंवा इतर प्राधिकारी, अशा कोणत्याही कराच्या 
परताव्याचा निर्देश देणारा कोणताही हुकूमनामा किंवा आदेश अंमलात आणणारा नाही. 

( २) शंका निरसनासाठी, याद्वारे असे जाहीर करण्यात येत आहे की , पोट -कलम (१ ) मधील कोणत्याही 
गोष्टीमुळे एखाद्या व्यक्तीला, 

( क ) सुधारणा अधिनियमाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मूल्यवर्धित कर अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार 
पोट -कलम (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कराचे कोणतेही निर्धारण , पुनर्विलोकन , आकारणी किंवा वसुली 
यांच्यासंबंधात हरकत घेण्यास , किंवा ; 

( ख ) सुधारणा अधिनियमाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मूल्यवर्धित कर अधिनियमान्वये कराच्या 
रूपाने तिच्याकडून येणे असलेल्या रकमेपेक्षा अधिक असणारी, तिने भरलेल्या कोणत्याही कराची रक्कम 
परत मिळण्याची मागणी करण्यास , प्रतिबंध होतो असा अर्थ लावण्यात येणार नाही . 

( ३ ) सुधारणा अधिनियमाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मूल्यवर्धित कर अधिनियमातील कोणत्याही 
गोष्टीमुळे एखादी व्यक्ती, सुधारणा अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी, तिने केलेल्या किंवा करण्याचे वर्जिलेल्या कोणत्याही 
गोष्टीच्या संबंधातील कोणत्याही अपराधाबद्दल, जर अशी कृती किंवा वर्जन हे मूल्यवर्धित कर अधिनियमान्वये 
अपराध ठरत नसेल तर , सिद्धपराध ठरवली जाण्यास पात्र असणार नाही, मात्र या सुधारणा अधिनयिमाद्वारे करण्यात 
आलेल्या सुधारणांच्या बाबतीत ही गोष्ट लागू होणार नाही . तसेच कोणतीही व्यक्ती अशी कृती किंवा वर्जन 
यांच्या संबंधात सुधारणा अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये तिच्यावर 
लादण्यात आली असती अशा शास्तीपेक्षा अधिक शास्तीस पात्र ठरणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल २६, २०१६ / वैशाख ६, शके १ ९ ३८ 


११ 


( ४ ) मूल्यवर्धित कर अधिनियमाचे कलम ५६ हे वगळण्यात आले असले तरी, उक्त कलमाच्या तरतुदी 
आणि त्याखाली करण्यात आलेले नियम, हे जेथवर, 

( क ) सुधारणा अधिनियमाचे कलम १७ अंमलात येण्याच्या दिनांकापूर्वी (यात यापुढे, ज्याचा निर्देश 
“ उक्त दिनांक ” असा करण्यात आला आहे ) प्रलंबित असलेले अर्ज , 

( ख ) जी उक्त दिनांकापूर्वी पूर्ण झाली असेल अशी कार्यवाही, आणि 
( ग ) जी उक्त दिनांकानंतर सुरू करण्यात आली असेल अशी कार्यवाही, 

यांस लागू असतील तेथवर उक्त अधिनियमाच्या इतर तरतुदींना अधीन राहून ते अंमलात असण्याचे 
चालू 

राहतील. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


